शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (ge) साठी एक 
ड्युप्लेक्स डिजीटल कॉपीअर मशीन एक वर्षासाठी 
भाडेतत्वावर (देखभाल-दुरुस्तीसह सुटे भाग पुरवठा, 
पेपर्स, टोनरची शाई यंत्रचालकाच्या सुविधेसह) 
पुरवण्यासाठी श्री साईसिध्दी एन्टरप्रायझेस, मुंबई या 
पुरवठादाराची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक - झेरॉक्स-२०१९/प्र.क्र.०६/नों.शा. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: ०१ सप्टेंबर, २०२१ 


प्रस्तावना - 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (खुद्द) करिता, नामांकित कंपनीच्या अत्यंत चांगल्या मॉडेलच्या 
ऑल इन वन सुविधेसह प्रति मिनिट जास्तीत जास्त पाठपोट प्रती देणारी एक नविन उच्च क्षमतेची 
(Heavy Duty) (Fast speed) ड्युप्लेक्स डिजीटल कॉपीअर मशीन दि. ०१ सप्टेंबर, २०२१ ते दि. ३१ 
ऑगस्ट, २०२२ या एका वर्षाच्या कालावधीकरीता भाडे तत्वावर (मशीनच्या देखभाल-दुरुस्तीसह सुटे 
भाग पुरवठा, पेपर्स, टोनरची शाई आणि मशीनचालकाच्या सुविधेसह) पुरविण्यासाठी पुरवठादाराची 
नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब 
करुन दि.०९ सप्टेंबर, २०२१ रोजी मोहोरबंद दरपत्रके मागविण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने 
विभागाकडे प्राप्त झाळेळी एकूण ४ दरपत्रके दि.१३ ऑगस्ट, २०२१ रोजी निविदा समितीच्या बैठकीत 
विचारात घेण्यात आली. सदर बैठकीत तांत्रिक तपासणीत पात्र ठरलेल्या पुरवठादारांपैकी न्यूनतम 
दरपत्रक सादर केलेल्या पुरवठादाराची, या विभागाकरिता एक नविन उच्च क्षमतेची (Heavy Duty) 
(Fast speed) ड्युप्लेक्स डिजीटल कॉपीअर मशीन दि. ०१ सप्टेंबर, २०२१ ते दि. ३१ ऑगस्ट, २०२२ 
या एका वर्षाच्या कालावधीकरीता भाडे तत्वावर (मशीनच्या देखभाल-दुरुस्तीसह सुटे भाग पुरवठा, 
पेपर्स, टोनरची शाई आणि मशीनचालकाच्या सुविधेसह) पुरविण्यासाठी पुरवठादाराची नियुक्‍ती 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे :- 


शासन आदेशा- 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (खुद्द) करिता, निविदा समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार पात्र 
पुरवठादारांपैकी मे. श्री साईसिध्दी एन्टरप्रायझेस, एस-१, श्रीकृपा बिल्डींग, डॉ. बी. आर. रोड, 
काळाचौकी, मुंबई- ९३ यांचे दर न्यून्यतम आहेत. यास्तव शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (खुद्द) करिता 
या विभागाकरिता एक नविन उच्च क्षमतेची (Heavy Duty) (Fast speed) ड्युप्लेक्स डिजीटल 
कॉपीअर मशीन दि. ०१ सप्टेंबर, २०२१ ते दि. ३१ ऑगस्ट, २०२२ या एका वर्षाच्या कालावधीकरीता 
भाडे तत्वावर Hae देखभाल-दुरुस्तीसह सुटे भाग पुरवठा, पेपर्स, टोनरची शाई आणि 
मज्लीनचालकाच्या सुविधेसह) पुरविण्यासाठी मे. श्री साईसिध्दी एन्टरप्रायझेस, एस-१, श्रीकृपा 
बिल्डींग, डॉ. बी. आर. रोड, काळाचौकी, मुंबई- ९३ यांचे दरपत्रक खाली नमूद केलेल्या अटी व 
शर्तीवर स्वीकृत करण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः झेरॉक्स-२०१९/प्र.क्र.०६/नों.शा. 


. एक नविन उच्च क्षमतेची (Heavy Duty) (Fast speed) ड्युप्लेक्स डिजीटल कॉपीअर (झेरॉक्स) मशीन 


पुरवठादारामार्फत पुरविण्यात यावी. 

मशीनच्या देखभाल-दुरुस्तीसह सुटे भाग पुरवठा, पेपर्स, टोनरची शाई आणि खाजगी मज्लीनचालकाच्या 
सेवेसह पुरवठादारामार्फत पुरविण्यात येईल 

मशिनच्या छपाईचा दर्जा सर्वोत्तम व कागद टिकाऊ वापरण्यात यावेत. 


४. अधिकतम ४०,००० (चाळीस हजार) पृष्ठ पर्यंतच्या प्रतीसाठी मशिनचे मासिक भाडे रु.२०,०००/- (रुपये 


& . 


१०, 


११ 


१२. 


q3: 


१४. 


वीस हजार मात्र) प्रमाणे आकारावे. तसेच प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस ४०,००० प्रतींपेक्षा जादा होणाऱ्या 
प्रतींचा प्रतीपृष्ठ दर ४० पैसे प्रती आकारण्यात यावा. 

निविदा फॉर्ममध्ये पुरवठा करण्यात येणाऱ्या प्रतीपृष्ठ (पेपरसह) काढण्यासाठी नमूद करण्यात आलेले दर 
हे निविदा स्वीकृतीनंतर एक वर्षासाठी कायम राहतील. 

विभागाच्या कामाची गैरसोय न होता, मशिनच्या देखभाल/दुरुस्तीची जबाबदारी पुरवठादार संस्थ्ठोची 
राहील. 

कामाच्या दिवसांमध्ये मशिन बंद असल्यास तेवढ्या दिवसांचे भाडे मासिक सरासरीने कमी करण्याबाबत 
पुरवठादार Gord हरकत राहणार नाही. 


., विभागातील, अपवादात्मक परिस्थितीत उद्भवणाऱ्या तात्काळ स्वरुपांच्या कामासाठी (उदा. मंत्रिमंडळ 


प्रस्ताव, मा. FAVA. उपमुख्यमंत्री, मा. मंत्री/ मा.राज्यमंत्री महोदयांकडील तातडीच्या बैठका व 
विधानमंडळ कामकाज इ. मशीन ऑपरेटर्सच्या सेवा कार्यालयीन वेळेपूर्वी तसेच कार्यालयीन वेळेनंतरही 
उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. तसेच, san परिस्थितीत सेवा उपलब्ध न झाल्यास संबंधित 
अधिकाऱ्यांना या कामापोटी उद्भवलेला खर्च हा पुरवठादारांनी करणे बंधनकारक आहे. 

कॉपीअर मशिन चालकाने कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी (सकाळी ०९.३० ते सायं. ०६.३० वाजेपर्यंत) 
कार्यालयात वेळेवर हजर राहणे, अधिवेशन कालावधीदरम्यान सकाळी ७.०० वाजता उपस्थित राहून व 
रात्री उशिरापर्यंत विभागाचे कामकाज संपेपर्यंत यंत्रचालक उपस्थित राहतील, याची दक्षता पुरवठादार 
संस्थेने घ्यावी. 

कार्यालयीन सुट्टीच्या दिवशी आवश्यकतेनुसार पुरवठादार संस्थेनी सेवा दयावी. (कार्यालयीन 
कामकाजाच्या आदल्या दिवशी झालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून त्याची पूर्व कल्पना देण्यात येईल.) 


.कराराचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर पुढील करार करण्यात येईपर्यंत पुरवठादार संस्थेने स्वीकृत 


दराने डिजीटल कॉपीअर मशिनचा व सेवेचा पुरवठा करावा. 

प्रशासकीय कारणास्तव देयक अदा करण्यास विलंब झाल्यास, विलंब आकार किंवा व्याज देय राहणार 
नाही. 

उद्योग संचालनालय किंवा माहिती व तंत्रज्ञान संचालनाळलयाचा दरकरार लागू करण्यात आल्यास त्या 
दिवसापासून पुरवठादार संस्थेबरोबर केलेला दरकरार आपोआप संपुष्टात येईल. 

डिजीटल कॉपीअर यंत्राच्या सेवा समाधानकारक न आढळल्यास वा सेवा देण्यास कोणताही विलंब 
केल्यास करार रद्द करण्याचे संपूर्ण अधिकार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास राहतील. 


२. उपरोक्त कराराच्या अनुषंगाने श्री साईसिध्दी एन्टरप्रायझेस, मुंबई या संस्थेकडून १०० रुपयांच्या 
मुद्रांक कागदावर (918110 0809) सेवासंविदा करार करुन घेण्यात आला आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


PINT आदेडा क्रमांकः झेरॉक्स-२०१९/प्र.क्र.०६/नों.शा. 


३. या बाबीकरीता होणारा खर्च “मागणी क्रमांक ई-३, २२५१ सचिवालय-सामाजिक सेवा-०९०-सचिवालय 
(०१)(०१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, कार्यालयीन खर्च (२२५१००२४-१३ कार्यालयीन खर्च” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. सदर शासन आदेश, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), 
दि.१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला 
उपविभाग-२, अ.क्र. २६ (ब) महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५ च्या नियम ७६ अन्वये प्रशासनिक 
विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
च. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०११७४८०५४१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Santosh Basaveshwar 
Mamadapure 


(संतोष ममदापुरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई Yoo ०२०. 

) महालेखापाल - १ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई Yoo ०२०. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७) लेखाशाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई (मूळ देयकासोबत) 

८) श्री साईसिध्दी एन्टरप्रायझेस, एस-१, श्रीकृपा बिल्डींग, डॉ. बी. आर. रोड, काळाचौकी, मुंबई- ९३ 
९) निवड नस्ती (नोंदणी शाखा). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


